सन २०१७-१८ या वर्षाच्या महाराष्ट्र राज्य सिंधी 
साहित्य अकादमीतर्फे “पुरस्कार योजना” या 
योजनेंतर्गत पुरस्कार्थी घोषित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. सिंसाअ - ७२१९ (११)/प्र. क्र.४२/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ५ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. सिंसाअ ७२१५ (98)/ 
प्र.क्र.२३१/सां.का.४ दिनांक १ एप्रिल,२०१६ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीतर्फे “पुरस्कार योजना” या योजनेंतर्गत दिल्या 
जाणा-या सन २०१७-१८ या वर्षाच्या विविध पुरस्कार प्राप्त पुरस्कार्थींची नावे घोषित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय :- 


सन २०१७-१८ या वर्षाकरीता महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीमार्फत दिले जाणारे 
विविध पुरस्कार या शासन निर्णयान्वये खालील मान्यवरांना जाहीर करण्यात येत आहेत :- 


अ. 


be पुरस्कार प्रकार पुरस्कार पुरस्कार्थीचे नांव 
हव अखिल भारतीय जीवन गौरव पक श्रीमती मीना गोप रुपचंदानी 
पुस्कार 
२ | वाडमय पुरस्कार 
शब्दकोष निर्मिती | प्रो. विनिता बसंतानी 
प्रो. लछमण हर्दवानी 
( संयुक्तपणे) 
भाषा-समिक्षा श्री. भोजराज नेनूमल खेमानी 
गजल श्री. गोप दर्यानी कमल 
चरित्र-परीचय श्री. होलाराम हंस 


श्री. राजेश वर्यानी 

डॉ. संध्या कुंदनानी 

श्री. गोविद नारायणदास tsar 
(गीतकार गोविंद) 

६ | नवोदित साहित्यिक पुरस्कार | १ | श्रीमती नैना हितेडा मोटवानी 


३ | पत्रकारिता पुरस्कार 
४ | अनुवाद पुरस्कार 
५ | काव्य 


नित ज्र) जल -O|] ळे .ज्की 


शासन निर्णय क्रमांकः सिंसाअ - ७२१९ (११)/प्र. क्र.४२/सां.का.४ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०२०६१५०८०९८७२३ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 
Date: 2019.02.06 15:11:18 +05'30' 


(विलास रा. थोरात) 
शासनाचे उप सचिव 


. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कायी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 


मंत्रालय, मुंबई 


. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, 


मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी, मुंबई 

सर्व पुरस्कार्थी (सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी यांचेमार्फत) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
९. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १/२, मुंबई/नागपूर महाराष्ट्र राज्य 


१०. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) - १/२, मुंबई/नागपूर महाराष्ट्र राज्य 
११. अवर सचिव, अर्थसंकल्प, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


